महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - 
२०१९ अंतर्गत प्रोत्साहन लाभ योजनेसाठी स्टेट बँक 
ऑफ इडिया बँकेची निवड करणे व निधी व्यवस्थापन, 
थेट निधी हस्तांतरण इत्यादी कामासाठी बँकेत बचत 
खाते उघडण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: PHA -०६२२/प्र.क्र.७८/२-स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ ऑगस्ट, २०२२. 


wat: १) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. प्रोअयो०६२२/प्र.क्र.9२ /२-स, 
दि. २९जुले, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये " महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत 
प्रोत्साहन लाभ योजना " जाहीर करण्यात आली असून सदर योजनेची अंमलबजावणी राज्यात सुरु आहे. 
त्या अंतर्गत पात्र असणा-या शोतक-यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. सदर योजनेचा निधी 
व्यवस्थापन, योजनेमधील लाभाच्या रक्कमेचे थेट लाभार्थ्याच्या कर्ज खात्यामध्ये हस्तांतरण, संगणकीय 
पोर्टल व pool account यामध्ये तांत्रिक सहाय्य, ग्राहक सहाय्य, अहवाल निर्मिती, निधी हस्तांतरणाची 
पोचपावती आणि त्याचा ताळमेळ, विविध बँका व प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्थांकडे सतत पाठपुरावा, 
एसएमएस/ईमेलद्वारे कळविणे, निधीवर देखरेख ठेवणे इ. कामासाठी बँकेची निवड करणे व बँकेत बचत 
खाते उघडण्यास परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 

" महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहन लाभ योजना " या 
योजनेसाठी स्टेट बँक ऑफ इडिया बँकेच्या निवडीस तसेच निधी व्यवस्थापन, योजनेमधील लाभाच्या 
रक्कमेचे थेट लाभार्थ्याच्या कर्ज खात्यामध्ये हस्तांतरण, संगणकीय पोर्टल व pool account यामध्ये तांत्रिक 
सहाय्य, ग्राहक सहाय्य, अहवाल निर्मिती, निधी हस्तांतरणाची पोचपावती आणि त्याचा ताळमेळ, विविध बँका 
व प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्थांकडे सतत पाठपुरावा, एसएमएस/ईमेलद्वारे कळविणे, निधीवर देखरेख 
ठेवणे इ. कामासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया बँकेत बचत खाते उघडण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. स्टेट बँक ऑफ इडिया बँकेने प्रदानाची जबाबदारी Transaction + १ day या कालमर्यादेत व 
प्रदानाचे प्रक्रियेत चूक झाल्यामुळे झालेले परतावे (Refund) सुध्दा Transaction + १ day 
कालावधीत पुर्ण करणे आवऱ््‌यक आहे. 

२. सदर बँक खात्यातील व्यवहाराचे मासिक/ तिमाही ताळमेळ करणे तसेच लेखा परिक्षण करणे 
आव्यक राहील. 

३. सदर बँक खाते बंद करण्यात आल्यास, त्यामधील शिल्लक रकमेचा ताळमेळ घेऊन शिल्लक अखर्चित 
रक्कम योग्य त्या शासन लेखाशिर्षाखाळी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांनी तात्काळ जमा करावी. 

४. स्टेट बँक ऑफ इडिया बँकेला सदर खात्यातील सर्व सेवांसाठी/ व्यवहारांसाठी कोणतेही शुल्क 
आकारता येणार नाही. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृकमा -०६२२/प्र.क्र.७८/२-स 


५. स्टेट बँक ऑफ इडिया बँकेत अखर्चित रक्‍्कम/ नाकारलेली प्रकरणांची रक्कम एक दिवसापेक्षा 
जास्त (बँकांचे सुट्टीचे दिवस वगळता) राहिल्यास san निष्क्रिय निधीवर बँकेस १०% प्रतिवर्ष 
याप्रमाणे व्याज दयावे लागेल. 


वरीलप्रमाणे स्टेट बँक ऑफ इडिया बँकेला कार्यादेश (work order) Cada देण्यात येतील 
त्यानुसार स्टेट dh ऑफ इडिया बँकेसोबत सामंजस्य करार (MOU) करण्यासाठी सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सहकार आयुक्त यांनी 
स्टेट बॅँक ऑफ इडिया बँकेमध्ये श्ञुन्य रकमेचे (zero balance) बचत खाते उघडण्याची कार्यवाही तात्काळ 
करावी. तसेच सामंजस्य करारानुसार अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी घ्यावा 

सदर शासन परिपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १३९/२२/को.प्र.-५, 
दि. ०८.०७.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०८०४१६०७१७७००२ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


id by SUNIL LAXMANRAO KATHOLE 


I 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
S U N | L LAXMA N RAO MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
20=28a37fe 1 ff3e4e025e695251dc7073be0c55927dfde24400 
21496777c190c146, postalCode=400032, 


KATHOLE mi 
(सु. ल. काठोळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) मुख्य व्यवस्थापक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मुंबई 
३ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
४ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 


निवासी लेखाधिकारी, मुबई 
वित्त विभाग (कोषा प्रजरा-५), मंत्रालय, मुंबई 


) 

) 

) 

) 

) अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई 
) 

) 

)  निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी 2 


